शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून अखिल भारतीय 
तंत्रशिक्षण परिषद,नवी दिल्ली यांच्या अखत्यारीतील 
बी.बी.ए., बी.बी.एम., बी.एम.एस., बी.सी.ए, एमबीए 
इंटिग्रेटेड आणि एमसीए इंटिग्रेटेड या अभ्यासक्रमाच्या 
संस्थांना तसेच, सदर संस्थांतील अभ्यासक्रमांना 
शासन मान्यता देणेबाबत-शासन शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२४५/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णयक्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२४५/ 
तांशि-४, दि.०७.०८.२०२४, 


२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/ 
ओअआयसीटीई-बीबीए/२०२४/६६०, दि.२८.०८.२०२४, 


शासन शुध्दीपत्रक : उपरोक्त वाचा क्र.०१ येथील दि.०७.०८.२०२४ रोजीच्या शासन 
निर्णयासोबतच्या, “Annexure - A मधील अनु.क्र.9२७ समोरील रकाना क्रमांक १२ मध्ये 
दर्शविण्यात आलेला अभ्यासक्रम “BCA” ऐवजी “BBA” असे वाचण्यात यावा.” 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥8॥/99॥[॥8.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०४१३४७३६५८०८ 
असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHAHAJAHAN 5-0 : 
MULANI : 


(शहाजहान मुलाणी) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
संबंधित सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
संबंधित महाविद्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
निवडनस्ती/तांशि-४ 


